डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन 


आदेडा क्र. ०२ 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरण 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : डोंविका-२०२४/प्र.क्र.२४/का-१४८१-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र. : डोंविका-२०२१/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ, दि.१३.०३.२०२४ 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.: अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४ 
३) शासन निर्णय क्र.:डोंविका-२०२०/प्र.क्र.५३/का.१४८१-अ, दि.२६.०२.२०२१ 
४) शासन निर्णय क्र.: डोंविका-२०२४/प्र.क्र.२४/का-१४८१-अ, ०९.०८.२०२४ 


शासन निर्णय :- 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाची संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये व्याप्ती वाढविण्यात 
आली असून सदर शासन निर्णयान्वये डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत ७७ पूर्णगट व १०१ उपगट 
डोंगरी तालुक्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये डोंगरी 
विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट असलेल्या WMS AGRI रू.२.०० कोटी आणि उपगट 
डोंगरी TSR रू.१.०० कोटी याप्रमाणे निधी अनुज्ञेय आहे. त्यानुसार डोंगरी विभाग विकास 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी रु.२५५,००,००,०००/- (रु.दोनडे पंचावण्ण कोटी 
फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी डोंगरी 
विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता आतापर्यंत एकूण वार्षिक तरतुदीच्या सुमारे ४०% च्या मर्यादेत निधी 
वित्त विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यापैकी संदर्भ wy येथील शासन निर्णयान्वये 
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट असलेल्या २८ जिल्ह्यांना रु.९,९९,९८,५००/-(अक्षरी 
रुपये नऊ कोटी नव्याण्णव लाख अठ्याण्णव हजार पाचशे फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात आला 
आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये डोंगरी विभागाच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेता, डोंगरी विभाग 
विकास कार्यक्रमाकरीता एकूण वार्षिक तरतुदीपैकी प्राप्त निधीच्या मर्यादेत प्रथमत: मागील आर्थिक 
वर्षात सुरु झालेली कामे व आता अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याकरीता म्हणजेच स्पील 
ओव्हरकरीता प्राथम्याने उपलब्ध करुन देण्यात येत असून, तद्नंतर उर्वरित निधीच्या मर्यादेत नवीन 
कामे हाती घेण्यात यावीत. 
2: वित्त विभागाच्या दिनांक ०१.०४.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानूसार, सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षाकरिता एकूण अर्थसंकल्पित रू.२५५.०० कोटी इतक्या तरतूदीपैकी आता वित्त विभागाच्या 
मान्यतेनुसार रु.८९,९९,९७,०००/-(अक्षरी रुपये एकोण्णवद कोटी नव्याण्णव लाख सत्याण्णव हजार 
फक्‍त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यात येत 
आहे. या वितरणाचा तपशिल सोबतच्या परिशिष्ट- अ मध्ये दर्शविला आहे. 
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत निधीचा विनियोग खालील अटी व शर्ती प्रमाणे करण्यात यावा :- 
(१) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत करण्यात आलेला निधी संदर्भाधीन 
शासन निर्णयांमधील व शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांनूसार सर्व संबंधीत 
यंत्रणांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२४/प्र.क्र.२४/का-१४८१-अ 


(२) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत केलेल्या निधीतून प्रथमत: मागील 
आर्थिक वर्षात सुरु झालेली व आता अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याकरिता म्हणजेच 
स्पील ओव्हरकरिता प्राथम्याने निधी उपलब्ध करुन द्यावा. उर्वरित निधीच्या मर्यादेत नवीन 
कामे हाती घेण्यात यावीत. 


(३) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत होणाऱ्या खर्चाचे नियंत्रण महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 

नियम पुस्तिका खंड १ परि.१५५ मधील सूचनांनुसार करण्यात यावा. तसेच एकत्रित खर्च 
ताळमेळ दरमहा महालेखापाल यांचे लेख्यांशी घेण्यात यावा. दर तिमाही खर्चाचा मेळ 
महालेखापाल यांचे कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या नमुन्यातील नोंदवहीशी पडताळणी, 
तिमाही संपल्यापासून दोन महिन्याचे आत घ्यावा आणि त्याबाबतचा एकत्रित अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


(४) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता नियुक्त सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक दि.०१.०४.२०२४ ची पूर्तता होत असल्याची खात्री केल्यानंतरच 
निधी खर्च करावा. तसेच सदर परिपत्रकातील सूचनांनूसार निधी कोणत्याही परिस्थितीत 
खर्च न होता अधिनस्त क्षेत्रिय अधिकारी/मंडळे/महामंडळे यांच्या बँक खात्यात, स्वीय 
प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. तसेच यापूर्वी निधी 
आहरित करुन बँक/स्वीय प्रपंजी खात्यात ठेवला असल्यास, असा खर्च न होणारा निधी 
शासन खाती जमा करण्यात यावा. 


३. सदरचा खर्च, "मागणी क्रमांक ओ-११, ४५५१ -डोंगराळ क्षेत्रावरील भांडवली खर्च ०१ पश्चिम 
घाट, ०६०, इतर डोंगरी क्षेत्रे (००) (०१) डोंगराळ क्षेत्राकरिता विशेष कार्यक्रम (४५५१ 0099) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) - ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन, तो मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. वित्तविभाग, शासन निर्णय, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४ व क्र. अर्थसं- 
२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४ नुसार तसेच वित्त विभाग, अनौ.सं.क्र.४७४/२०२४/व्यय-८, 
दि.१९.०८.२०२४ रोजीच्या अनौपचारिक टिप्पणी अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

दघ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर ara निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९०५१५०७०४२७१६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


सोबत: परिशिष्ट 3 [ष्ट ST DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
. al DEPARTMENT, 
N ITI N B H AN U DAS KH ED KAR 2.5.4,20=99977b58556463dbb2db463cec9482d 13766 1 ed3b2a95e83e386 
485421९, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=CFCA827F49093860DB8AA4627DA 10E31F82BD40A9631D2 
E01EC212A473A6BCA2, cn=NITIN BHANUDAS KHEDKAR 
Date: 2024.09.05 15:08:40 +05'30' 


(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, 
ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगली/ 
सातारा/कोल्हापूर/छत्रपती संभाजीनगर / बीड/ हिंगोली/ नांदेड/ बुलढाणा/ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२४/प्र.क्र.२४/का-१४८१-अ 


अकोला/ अमरावती/यवतमाळ /पाळघर/सोलापूर/नागपूर/वर्धा/गोंदिया/'चंद्रपूर/गडचिरोली 


प्रत, 
१) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
3) विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण, पुणे, नाशिक, 
छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर विभाग 
४ जिल्हा नियोजन अधिकारी, द्वारा- जिल्हाधिकारी कार्याळय,ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ 
सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगली/सातारा/कोल्हापूर/ 
छत्रपती संभाजीनगर /बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/यवतमाळ/ 
लघर/सोलापूर/नागपूर/वर्धा/गोंदिया/चंद्रपूर/गडचिरोली 
५ जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/ 
जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगली/सातारा/कोल्हापूर/छत्रपती संभाजीनगर/बीड/हिंगोली/नांदेड/ 
बुलढाणा/अकोला/अमरावती/यवतमाळ/पाळघर/सोलापूर/नागपूर/वर्धा/गोंदिया/चंद्रपूर/गडचिरोली 
६) वित्त विभाग (व्यय-८/ अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
७) निवड नस्ती, कार्यासन-१४८१-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय नियोजन विभाग क्रमांक : डोंविका-२०२४/प्र.क्र.२४/का-१४८१-अ, दि. ०५ सप्टेंबर, २०२४ चे सहपत्र 
"परिशिष्ट - अ 


(रूपये हजारात) 


अ.क्र जिल्हा I उपगट तालुका या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 
६--७) 


२११७६.४ 


; १८८२३५ 


६. डहाणू 3428.8 


रोहा > 
११. सुधागड ९१७६४.४ 
१२. म्हसाळा 
१६. माणगाव 3 


रत्नागिरी १७. संगमेश्वर १२.दापोली ७०५८.८ ग 
७5221३५२९४ 
४९४११.६ 
२०. खेड ७०५८.८ 
२१.राजापूर ७०५८.८ 


सिंधुदूर्ग २३. कुडाळ १४.मालवण ३५२९.४ 
३५२९.४ 
की ४९४११.६ 


frie 


a] 2 | oe o| 0. 
co] Cc] w वी; 
१43 a 
{| ar) & al 

oA 


. सिन्नर ७०५८.८ 
७०5८2 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 


2.5.4,.20=99977b58556463dbb2db463cec9482d1 37661 ed3b2a95 
083e386485fff4c21e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KH E D ) KA R serialNumber=CFCA827F49093860DB8AA4627DA 10E31F82BD40 
A9631D2E01EC212A473A6BCA2, cn=NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


Date: 2024.09.05 15:09:56 +05'30" 


जिल्हा पूर्णगट डोंगरी तालुका | उपगट डोंगरी तालुका या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 
(६--७) 


CAR 
२१. धुळे 4 ३५२९ लता 
८ नंदूरबार ४०. अक्राणी २२.तळोदा ७०५८.८ ३५२९.४ 


रत oo 
ae 


९ जळगांव २५. यावल ३५२९.४ 
; 
sR 
2998.8 
र 
vet 


दौंड ३ 


जल ककल सिक 


१२ ।सातारा ५४. जावळी ३८. माण ३५२९.४ 
५५: महाबळेश्वर ३९. फलटण ७०५८.८ ३५२९.४ 
५६.पाटण ४०. कराड ७०५८.८ ३५२९.४ 


अ fara 
= 
aE 
=o 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 


६७०५८.६ 


2.5.4,.20=99977b58556463dbb2db463cec9482d13f7661ed3b2a95e 


83e386485fff4c21e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


K H E D ) KA R serialNumber=CFCA827F49093860DB8AA4627DA 10E3 1F82BD40A, 
9631D2E01EC212A473A6BCA2, cn=NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


Date: 2024.09.05 15:09:37 +05'30' 


पूर्णगट डोंगरी तालुका | उपगट डोंगरी तालुका या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 


(६--७) 


१६ 


५०. माळशिरस 3422.8 
७०५८.८ 


जतला 
र 


५६. छत्रपती 
३५२९.४ 
संभाजीनगर 


५७. पैठण ३५२९.४ 


क्ट 7 
wie 


१४११७.६ 
१९ शिंगी ठी ६७.हिंगोली ३५२९.४ 
७०५८.८ 
६८.कळमनूरी ३५२९.४ 
are Rt 
Rt 
6234.2 


७१. चांदूर बाजार ३५२९.४ 


७०५८.८ 


NITIN BHANUDAS 
KHEDKAR 


जिल्हा पूर्णगट डोंगरी तालुका | उपगट तालुका या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 
~ ™ पूर्ण गटासाठी उप गटासाठी । जिल्हयाचा एकूण निधी 
a 


८४. सावनेर ३५२९.४ 
शिना 
Ra et 
sR 
ats 
चंद्रपूर ३५२९.४ 
करड |... कळ 
zat 
aa 
a 
१०१. धानोरा 


Digitally signed by NITIN 844004501६ 
DN: ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 


58556463009209463229482१13766120382395283238648514 


i 


7F49093860DB8AA4627DA 1063 1F82BD40A9631D2E01EC21 


KHEDKAR ० 
(नि. भा. खेडकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


